Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , अंक १८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


9-8 


, 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 

जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
१-६ 

निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २८८ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


, 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कलि - भूसं - कावि - ४३१-२-२०२१ . – 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भू.सं. - कावी - २६८-२०२१ , 
दिनांक ३० जून २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 


अ . - एक -१ ( १५२४ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची गरज भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०२०-२०२१ , गाव डोल्हारी , तालुका दारव्हा , जिल्हा यवतमाळ . 
अनुक्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


, 


भूमापन किंवा 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३०/१ 


१६१ 


२ 


१४१ 


१०२/२ 
१०२/३ 


3 


१६२ 


४ 


१००/१ 


१२१ 


५ 


१००/२ 


१४८ 


एकूण 


७३३ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

टाकळी डोल्हारी प्रकल्प . 
टाकळी डोल्हारी बुडीत क्षेत्राचे बांधकामाकरीता . 
या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा लाभ होईल . 

अनुसूची - तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही : -सबब माहिती निरंक . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


Ï 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण 
०१-२०१५ - प्र.क्र .३ - अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके 

१ ९ ४४ 


3 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

अधिका - याचे पदनाम 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: 


निरंक 


: 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची 

निरंक . 
नियुक्ती करण्यात आली आहे , 

त्या अधिसूचनेचे तपशील 
टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

अमोल येडगे , 

जिल्हाधिकारी , 
दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ . 


यवतमाळ : 


यवतमाळ . 


" 


. 


“ 


, 


66 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २८ ९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 

२०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक अ.का. - भूसं - कावि - ६२४-२०२२ . - 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ई च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे . ) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , जिचा उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( खंड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत , 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे , 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


, 


, 


: 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 


1 


" 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकारी यांच्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखिल घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , 
उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मलकापूर यांना पदनिर्देशित करीत 


आहे . 


अनुसूची - एक 


- 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ० ९ - वाघोडा - २०१३-२०१४ , मौजा वाघोडा , तालुका मलकापूर , जिल्हा बुलडाणा . 
अनुक्रमांक 

संपादना करिता प्रयोजित अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

वहिती क्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


भूमापन किंवा 


पोट - खराब 


एकूण क्षेत्र 


( 
१ 
) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१७३/२ 


० ९९ 


००० 


० ९९ 


एकूण 


० ९९ 


००० 


० ९९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


संपादनाचे प्रयोजन 


: 


रणथम पाझर तलाव , ता . मलकापूर , जि . बुलडाणा . 

, 
रणथम पाझर तलावाकरिता ता . मलकापूर , जि . बुलडाणा . 

. 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , मृद व जलसंधारण विभाग , बुलडाणा . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


या प्रकल्पामुळे रणथम , ता . मलकापूर , जि . बुलडाणा येथील नागरी सुविधा वाढतील व जिवन 
मानात सुधारणा होईल . 

अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


I 


सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुषेश दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून शेतक - यांची संमती आहे , सदरचे संपादनामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती 
विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


, 


अतिरीक्त संचालक , भारत सरकार , पर्यावरण मंत्रालय , पर्यावरण भवन , लोधी रोड , नवी दिल्ली -११०००३ , क्रमांक जे.१२०११-२२-२००७ 
आयएआय , दिनांक११-०५-२००७ अन्वये पर्यावरण सर्वेक्षण मंजुरी झालेली असल्यामुळे भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम ०६ चे परंतुक २ अन्वये 
सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके 

१ ९ ४४ 


५ 


अनुसूची -- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , बुलडाणा , , 

अधिका - याचे पदनाम 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर , बुलडाणा . 


: 


क्रमांक आर.पी.पी.ए. २०१५ - र -१ , दिनांक १०-०६-२०१५ . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची 

नियुक्ती करण्यात आली आहे , 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 


विशेष नोंद : –उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उपविभागीय अधिकारी कार्यालय मलकापूर येथे 

पाहता / निरिक्षण करता येईल 


. 


, 


एस . रामामुर्ती ( भा . प्र . से . ) , 

जिल्हाधिकारी 


बुलडाणा : 
दिनांक १ एप्रिल , २०२२ . 


बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २ ९ ० . 


सुधारित आदेश 


क्रमांक कक्ष - १ - आस्था - प्र.स. - कावि - १४४-२०२२. 


अ . क्र . 


१ 


शासन निर्णय क्रमांक पी १३ दोन बी , राजनैतिक सेवा विभाग , दिनांक १६ जानेवारी १ ९ ५८ आणि दिनांक ०६ ऑगस्ट १ ९ ५८ च्या समक्रमांकाच्या 
शासन निर्णयानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून , मी , शण्मुगराजन एस . जिल्हाधिकारी , वाशिम , सन -२०२२ , या 
वर्षासाठी संपूर्ण वाशिम जिल्ह्याकरिता खालील नमूद तीन स्थानिक सुट्ट्या जाहीर करीत आहे . 

अनुसूची 
कोणत्या कारणास्तव 

दिनांक 

दिवस सार्वजनिक सुट्ट्यांचे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
नारळी पोर्णिमा ( रक्षाबंधन ) 

११-०८-२०२२ 

गुरुवार संपूर्ण वाशिम जिल्हा 
२ पोळा 

२६-०८-२०२२ 

शुक्रवार संपूर्ण वाशिम जिल्हा 
३ लक्ष्मीपूजन नंतरचा दुसरा दिवस २५-१०-२०२२ 

मंगळवार संपूर्ण वाशिम जिल्हा 
या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक कक्ष १ - आस्था - प्र.सं. - कावि . - ६८-२०२२ दिनांक १-०२-२०२२ , अन्वये होळी या सणाची दिनांक १७-०३-२०२२ 
वार गुरुवार या दिवशी देण्यात आलेली स्थानिक सुट्टी रद्द करण्यात येत असून , त्याऐवजी दिनांक ११-८-२०२२ वार गुरुवार नारळी पोर्णिमा ( रक्षाबंधन ) 
या दिवशी स्थानिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे . 

हा आदेश वाशिम जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालये आणि अधिकोष यांना लागू होणार नाही . 


वाशिम : 
दिनांक १४ मार्च , २०२२ . 
अ . - एक -२ ( १५२४ ) . 


शण्मुगराजन एस . , 
जिल्हाधिकारी 

वाशिम . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मे ५-११ , २०२२ / वैशाख १५-२१ , शके १ ९ ४४ 

१ 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . २ ९ १ . 


आयुक्त , वस्त्रोद्योग तथा अतिरिक्त निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


, 


1 


आदेश 


1 


1 


, 


१ . 


, 


क्रमांक कार्या .६ ( २ ) -सूतगि - यव . जि.स. सूतगि - नों.र.आ. - १८२४-२०२२. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-११६२ - सीआर - ४७-१५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , 
शीतल तेली - उगले , आयुक्त , वस्त्रोद्योग तथा अतिरिक्त निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , नागपूर याद्वारे , 

यवतमाळ जिल्हा सहकारी सूत व कापड गिरणी मर्या . , पुसद , जिल्हा यवतमाळ या सूतगिरणीची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ ( २ ) च्या तरतुदीनुसार परिसमापनाची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे असे समजून परिसमापनाची कार्यवाही समाप्त 

करण्याचे आदेश देत आहे . 
२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार याद्वारे , यवतमाळ जिल्हा सहकारी सूत व कापड 

गिरणी मर्या . , पुसद , जिल्हा यवतमाळ या सूतगिरणीची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ च्या तरतुदीनुसार यवतमाळ जिल्हा सहकारी सूत व कापड गिरणी मर्या . , पुसद , 
जिल्हा यवतमाळ या सूतगिरणीची या आदेशाचे तारखे पासून विसर्जन झाले असे समजण्यात येवून ही सूतगिरणी निगमनिकाय सूतगिरणी असण्याचे बंद 
होईल . 

या आदेशान्वये असेही निर्देशित करीत आहे कि , सूतगिरणीचे अवसायकानी सादर केलेले विवरण पत्रकाप्रमाणे सर्व मालमत्ता चिजवस्तू , कारवाई 
योग्य दावे व सूतगिरणीच्या कामकाजासंबंधित असलेला सर्व रेकॉर्ड पुस्तके , अभिलेख व इतर दस्तावेज पुढील आदेश होईपर्यंत निबंधकाच्या वतीने 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पुसद यांचे अभिरक्षेत व नियंत्रणाखाली ठेवतील . 

तसेच , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम ८ ९ ( १७ ) चे प्राप्त अधिकारानुसार , उपरोक्त नमूद नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या 
सूतगिरणीच्या विरोधात निरनिराळ्या न्यायालयात चालू असलेले न्यायालयीन प्रकरणी अंतीम निर्णय होईपर्यंत सर्व कामकाज पाहणे करीता . तसेच , 
सर्व मालमत्ता चीज वस्तू कार्यवाही योग्य दावे , सर्व रेकॉर्ड अभिलेख , इतर दस्तऐवज , बँक खात्यातील शिल्लक राहिलेली रक्कम वा सूतगिरणीच्या अन्य 
कोणत्याही मालमत्तेतून प्राप्त रक्कम निहीत ( vest ) झाल्याचे आदेशित करून ( सदर रकमा बँकेकडून / अन्य स्त्रोत्राद्वारे प्राप्त करून घेवून ) आयुक्त 
वस्त्रोद्योग , महाराष्ट्र राज्य , नागपूर यांचे अतिरिक्त निधीखाती वर्ग करण्यासाठी निबंधकाच्या वतीने श्री . सुनिल एस . भालेराव , सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका पुसद , जिल्हा यवतमाळ यांची अभिरक्षक ( Custodian ) म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

सदरहू आदेश आज दिनांक ०१ एप्रिल , २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानीशी पारीत करण्यात येत आहे . 


, 


f 


1 


. 


शीतल तेली - उगले ( भा . प्र . से . ) , 
आयुक्त , वस्त्रोद्योग तथा अतिरिक्त निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , नागपूर , 


, 


f 


. 


नागपूर . 
दिनांक १ एप्रिल २०२२ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


